भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी 
यांची पोलीस उप महानिरीक्षक दर्जाच्या 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा HAH: आयपीएस-१७१८/प्र.क्र.२५६/पोल-१ 


QU मजला, मंत्रालय, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक: २७ जूले, २०१८ 


वाचा:- पोलीस आस्थापना मंडळ क्र. १ यांची दिनांक २७.०७.२०१८ ची शिफारस 


शासन आदेश- 


महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२ (न) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 


प्राधिकारी यांच्या पूर्वमान्यतेने भारतीय पोळीस सेवेतील खाली नमूद केलेल्या अधिकारी यांची त्यांच्या 


नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी पदोन्नतीने/ बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | अधिका-याचे नाव सध्याच्या नेमणूकीचे पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र ठिकाण 
शं . श्री.के.जी.पाटील, । अपर पोलीस आयुक्त/ अपर पोलीस आयुक्‍त (प्रशासन), 
भापोसे पोलीस उप महानिरीक्षक, ।ठाणे शहर 
लाचलुचपत प्रतिबंधक 
विभाग, मुंबई 
२. | at. डी.वाय. पोलीस आयुक्‍त, पोलीस उप महानिरीक्षक, 
मंडलिक, भापोसे अमरावती शहर गुन्हे अन्वेषण विभाग, म.रा., 
पुणे. 
३. | ait. रविंद्र शिसवे, अपर पोलीस आयुक्त, अपर पोलीस आयुक्त, 
भापोसे विशेष शाखा, बृहन्मुंबई मध्य प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
४. श्री. निशिथ मिश्रा, नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत अपर पोलीस आयुक्त, 
भापोसे संरक्षण व सुरक्षा, मुंबई शहर 
५. श्री. मकरंद रानडे, ।अपर पोलीस आयुक्त, अपर पोलीस आयुक्त, 
भापोसे गुन्हे, ठाणे हहर पिंपरी-चिंचवड (नवनिर्मित 
पदावर) 
६.  श्री.एस. जयकुमार, | अपर पोलीस आयुक्त, अपर पोलीस आयुक्त, 
भापोसे मध्य प्रादेशिक विभाग, मुंबई । सशस्त्र पोलीस दल, मुंबई 


शासन आदेश HATH: आयपीएस-१७१८/प्र.क्र.२५६/पोल-१ 


७. । श्री. संदीप कर्णिक, । पोलीस उप महानिरीक्षक, | अपर पोलीस आयुक्त, 
भापोसे राज्य राखीव पोळीस बळ, । गुन्हे, मुंबई. 
मुंबई 
८. श्री. बी.जी. गायकर, | पोलीस उप आयुक्त, अपर पोलीस आयुक्त, 
भापोसे पुणे शहर गुन्हे, नागपूर Bex (पदोन्नतीने 
पदस्थापना) 
९. ।श्री.एस.बी. फुलारी, | समादेशक, राज्य राखीव । अपर पोलीस आयुक्त, 
भापोसे पोलीस बल, गट-१, पुणे  । उत्तर प्रादेशिक विभाग, पुणे 
शाहर (पदोन्नतीने पदस्थापना) 
i ०. | श्री. एस.व्ही. मोहिते, । पोलीस अधीक्षक, उप संचालक, महाराष्ट्र पोलीस 
भापोसे कोल्हापूर अकादमी, नाशिक (पदोन्नतीने 
पदस्थापना) 
शि १. श्री. एस.व्ही. कोल्हे, । पोलीस अधीक्षक, अपर पोलीस आयुक्त, विशेष 
भापोसे दहशतवाद विरोधी पथक, । शाखा, बृहन्मुंबई (पदोन्नतीने 
औरंगाबाद पदस्थापना) 
१२. श्री. डी.आर. कराळे, । पोलीस अधीक्षक, पोलीस उप महानिरीक्षक पदावर 
भापोसे जळगांव पदोन्नती देण्यात येत असून 
पदस्थापनेचे Brest स्वतंत्रपणे 
निर्गमित करण्यात येतील. 
१३. | श्री. प्रवीण पवार, पोलीस उप आयुक्त, अपर पोलीस आयुक्त, 
भापोसे नवी मुंबई गुन्हे, ठाणे हहर (पदोन्नतीने 
पदस्थापना) 
१४. | श्री.ए.बी. रोकडे, पोलीस अधीक्षक, गुन्हे पोलीस उप महानिरीक्षक, 
भापोसे अन्वेषण विभाग, नागपूर । लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
मुंबई. ( पदोन्नतीने पदस्थापना) 
१५. | श्री.बी.जी. शेखर, प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण  । पोलीस उप महानिरीक्षक, राज्य 
भापोसे केंद्र, अकोला राखीव पोलीस बल, मुंबई 
(पदोन्नतीने पदस्थापना) 
१६. | श्री. संजय बावीस्कर, | पोलीस उप आयुक्त, पुणे । पोलीस आयुक्त, 
भापोसे शहर अमरावती शहर (पदोन्नतीने 
पदस्थापना) 
१७. | ait. विरेश प्रभू, भापोसे | पोलीस अधीक्षक, अपर पोलीस आयुक्त, 
सोलापूर (ग्रामीण) वाहतूक, मुंबई शहर (Teak 
पदोन्नतीने पदस्थापना) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१७१८/प्र.क्र.२५६/पोल-१ 


१८. | श्री. मनोजकुमार शर्मा, | पोलीस उप आयुक्त, अपर पोलीस आयुक्त, 
भापोसे मुंबई शहर पश्चिम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 

शहर (तदर्थ पदोन्नतीने 
पदस्थापना) 

१९. | al. सुवेझ हक, भापोसे | पोलीस अधीक्षक, पोलीस उप महानिरीक्षक, 

पुणे (ग्रामीण) दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई 
(तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना) 
2. अ.क्र.१७ ते १९ येथील निवडश्रेणी पोळीस अधीक्षक दर्जाच्या भापोसे अधिका-यांना 


त्यांच्या वेतनमानात कोणताही बदल न करता म्हणजेच ते सध्या कार्यरत असलेल्या निवडश्रेणी पोलीस 
अधीक्षक श्रेणीतील त्यांचे वेतनमान कायम ठेवून पोलीस उप महानिरीक्षक दर्जाच्या पदावर तर्दर्थ 
पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


= पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
विचारात घेऊन, उपरोक्‍त अधिकारी यांना पदोन्नतीच्या/ बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता 
कार्यमुक्त करावे व त्यानंतर संबंधित अधिकारी यांनी पदोन्नतीच्या / बदलीच्या पदावर रुजू होऊन तसा 
अहवाल झासनास सादर करावा. 


8. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/99॥॥8.00५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१८०७२७२३३३२२८७२९ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Kailas A. 0000001001 
2.5.4.20=b3 1 abfcb 1894c4c597¢c944f19a891474e7b9 
Gaikwad Boone 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
4* महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश HATH: आयपीएस-१७१८/प्र.क्र.२५६/पोल-१ 


५. अ.मु.स. (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. USM आयुक्त, बृहन्मुंबई 

९. पोलीस आयुक्त, पुणे / ठाणे / नागपूर / अमरावती / सोलापूर/ पिंपरी-चिंचवड 
१०.अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, म.रा., मुंबई 

११.अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, म.रा., पुणे 

१२.अपर पोळीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, म.रा., मुंबई 

१३.अपर पोळीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, म.रा., मुंबई 
१४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१५.पोळीस अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण)/ कोल्हापूर /सोलापूर (ग्रामीण)/जळगांव 

१६. संबंधित अधिकारी ( पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई यांचे मार्फत) 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/ पुणे / कोल्हापूर /सोलापूर /नाशिक/ जळगांव /नागपूर 
१९. सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. निवड नस्ती, पोल-१ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


